भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ 
रसायनी (गट-अ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
(दि.०१ जाने, २०१८ ते दि.०१ जाने, २०२१) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३१/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: ०२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०११ 
२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२८१२/ 
प्र.क्र.१९६/पापु-१५, दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१२. 
३) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२१८/ प्र.क्र.२३१/पापु-१५, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८. 


झासन परिपत्रक : 


सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी ज्येष्ठता 
सूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सर्वकष 
धोरण जाहीर केले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ रसायनी” (गट-अ) संवर्गाची 
दिनांक ०१/०१/२०११ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तद्नंतर संदर्भ क्र.(३) येथील शासन निर्णयान्वये “वरिष्ठ रसायनी ” (गट- 
अ) पदाच्या दि.०१/०१/२०१२ ते दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.(१) येथील शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार “ वरिष्ठ रसायनी” (गट-अ) संवर्गाची दि.०१/०१/२०१८ ते दिनांक 
०१/०१/२०२१ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली 
असून या परिपत्रकासोबत “जोडपत्र-अ” म्हणून जोडण्यात आली. 


“वरिष्ठ रसायनी”, गट-अ पदावरील पदोन्नतीच्या निवडसूचीतील ज्या अधिकाऱ्यांचे नियमित 
पदोन्नतीचे आदेशा निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांची नावे देखील परिशिष्ट-ब मध्ये 
समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यांच्या नियमित पदोन्नतीचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर त्यांचा 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये योग्य त्या स्थानी समावेश करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३१/पापु-१५ 


सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असलेल्या विशष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरून प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी 
राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याने आपले निवेदन संचालनालयामार्फत सादर 
करावे. अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संचालनालयाने त्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य 
उपलब्ध अभिलेख तपासून संचालकांच्या अभिप्रायासह शासनास दिनांक ३ मार्च, २०२१ पूर्वी सादर 
करावी म्हणजे, त्याची पडताळणी करून ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. 
त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार करण्यात येणार नाही. 


ज्येष्ठतासूचीमधीळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठता दिनांक हा शासन 
अधिसूचना सा.प्र.वि. क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार wad वरिष्ठ 
रसायनी संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल. इतर कोणत्याही आर्थिक 
फायद्यासाठी तो दिनांक गृहीत धरला जाणार नाही. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१७०४०८३६२८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Water 
a Nn e S h Supply And Sanitation Department, postalCode=400032, 
‘Mahi ht 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121 0d20e917ffalef5 12d7e8fe 
2e49d93adbb5ad352, 
1325a2533f628572438b5fb7 1 1c805de49788678 
| V [| U | a Wa [| b97015bb0cac990e3b375423, cn: प 
2021.02.02 18:29:20 +05'30' 
(TST पवार 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 

२. उप सचिव (कार्यासन -१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. उपसंचालक (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 

४. प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

५. वरिष्ठ रसायनी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 

६. सहाय्यक रसायनी (सवी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 


७. कनिष्ठ रसायनी (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-०२१८/प्र.क्र.२३१/पापु-१५, दिनांक: १ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट-“अ”व “ब” 
परिशिष्ट-अ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ रसायनी (गट-अ)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१९ ते दि.०१/०१/२०२१ रोजीची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 
वरिष्ठ रसायनी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची ज्येष्ठतासू 


पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 


वरिष्ठ रसायनी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० ची ज्येष्ठतासूची 


पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२३१/पापु-१५ 


वरिष्ठ रसायनी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची ज्येष्ठतास्‌ 


पदावर नियुक्तीचा पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 


तदर्थ पदोन्नतीचा 
दिनांक 


एम.एस.सी. 
(रसायनशास्त्र) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


